सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे, राजपत्र क्र .२२ ] 


गुरुवार ते बुधवार, मे / जून ३०-०५ , २०१९ : ज्येष्ठ ९-१५ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे -१४ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे 

पृष्ठ 

क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


२० 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार- अ , चार-ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


ते 


भाग एक- अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 

ते 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका ,जिल्हा परिषदा 

२१ 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


५०३ 
ते 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


५१२ 


संकीर्ण अधिसूचना , 


नेमणुका , 


पदोन्नती इत्यादी 


१ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


त्यांचे पत्र क्रमांक जिविशा/ औ/ का व सु -२०१९ -७५३ दिनांक ०१/ ०३/ २०१ ९ 
अन्वये जिल्हा अंतर्गत जमावबंदी व शस्त्रबंदी बाबत मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९ ५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ३७ ( ३ ) चे आदेश दिनांक ०४/०३/ २०१९ चे 
००.०० वाजे पासून दिनांक १८ / ०३/ २०१९ रोजीचे २४.०० वाजे पावेतोचा 
बंदी आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे. 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे ३७ ( १) व ३७ (३ ) अन्वये खालील आदेश 


आदेश 


जा.क्र .२०१९ / गृहशाखा/ दंडवि / कावी -१४८ :- ज्याव्दारे औरंगाबाद ग्रामीण 
जिल्हा अंतर्गत - 


त्या अर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद (ग्रामीण) भागात सार्वजनिक 
शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , उदय चौधरी , जिल्हादंडाधिकारी 
औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद ग्रामीण भागात 
शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी 
अथवा त्यांचा जवळपास कोणतीही व्यक्ती. 


१ ) औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक ०४/ ०३/ २०१९ रोजी महाशिवरात्री 
निमित्त वेरुळ व पोस्टे अजिंठा हद्दीतील धोतरा येथे यात्रा भरते सदर यात्रेत 
सुमारे २ ते ३ लाख भाविक दर्शनासाठी येतात . 


२ ) दिनांक ०५/ ०३/ २०१९ रोजी संविधान बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने 
भारत बंदचे आवाहन करण्यात आले असून त्या निमित्ताने कायदा व 
सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याच्या अनुषंगाने औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यात 
जमावबंदी व शस्त्र बंदी आदेश लागु असणे गरजेचे आहे. 


१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
तलवारी , भाले , दंडे, बंदुका , रिव्हाल्वर , सुरे , काटया किंवा लाठया किंवा 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापराता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
जवळ बाळगणार नाही . 


औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे . यासाठी पोलीस अधिक्षक, ग्रामीण यांनी 


२. कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
जवळ बाळगणार नाही . 


औ . भाग १ - २२ 


५०३ 


५०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून ३०-०५ , २०१९ : ज्येष्ठ ९-१५, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


. 


३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
किंवा निकॉस्टिक द्रव्ये गोळाकरुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 
नाही किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाहीकिंवा तयार करणार नाही . 


४.कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजुन देखाव्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिपणे 
असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे 
प्रदर्शन करणार नाही . 


. 


५. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही ,गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही. 


६. अशा प्राधिका- यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 
धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याची सुरक्षीतता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची वृत्ती दिसून येत असेल अशी 
आवेशपुर्ण भाषणे करु नये.सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि अशी 
चित्रे,चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु 
नये. त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये. तसेच 
आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा 
अंतर्गत पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र 
जमण्यास व निदर्शने, धरणे,मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा 
आदेश देत आहे . 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
विवाह , अत्यंयात्रा , धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही. 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी सभा,मिरवणूक ,मोर्चा काढणे , ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास परवानगी 
देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण ) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , आणि 
तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर 
पोलीस अधिकारी यांना राहील . 

हा आदेश औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्याच्या हद्दी पावेतो ०४/ ०३/ २०१९ चे 
००.०० वाजे पासून दि . १८ / ०३/ २०१९ रोजीचे २४.०० वाजपर्यंत अंमलात 
राहतील . 


त्यांच्या निरनिराळया मागण्यांच्या तसेच इतर विषया संदर्भास काही कार्यक्रमाचे 
आयोजन करण्यात आलेले आहे . 
दि . २० / ०३/ २०१९ रोजी होळी आहे . 
दि . २१ /०३/ २०१ ९ रोजी धुलीवंदन व हजरत अली जन्मदिन आहे . 
दि . २३/ ०३/ २०१९ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती तिथीप्रमाणे आहे . 
दि . २४/ ०३/ २०१९ रोजी संकष्ट चतुर्थी आहे . 
दि . २६/ ३/ २०१९ रोजी एकनाथ षष्ठी ( पैठण यात्रा ) आहे . 

भिमा कोरेगांव येथील घटनेच्या अनुषंगाने औरंगाबाद शहरात दलीत/ 
हिन्दु/ संघटना/ राजकीय पक्ष यांचे कडून निदर्शने / अंदोलने / धरणे /मोर्चे 
रास्तारोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम होऊन कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

मराठा आरक्षण विधेयकाच विरोधात काही व्यक्ती/ संघटनांकडून 
न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळे मराठा समाज व इतर समाजात 
तणाव निर्माण होऊन औरंगाबाद शहरात आंदोलने, मोर्चा व निदर्शने 
होण्याची शक्यता आहे. 

महाराष्ट्र राज्यात गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू केला. त्यांचेविरोधात 
शहरात आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता आहे . 

शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी तसेच सध्या शासनाच्या वतीने समृध्दी 
महामार्गाचे भु . संपादनाची प्राक्रिया सुरु असुन त्या विरोधात शेतकरी 
संघटना राजकीय पक्ष यांचे वतीने रास्तारोको , निदर्शने , आंदोलने करण्याची 
शक्यता आहे. 

औरंगाबाद शहरलगतची एकुण २८ गावांच्या विकासासाठी शासनाच्या 
वतीने सिडकोला झालर कृती आराखडा देण्यात आला असुन त्यामधील 
आरक्षण व इतर मुघाबाबत आक्षेप असल्याने औरंगाबाद सिडको झालर 
कृती समितीच्या वतीने अध्यक्ष श्री . पंजाबराव वडजे यांच्या नेतृत्वाखाली 
विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत . 

महारानगरपालिका/ जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद वतीने शहरातील 
आगामी काळात धार्मिक स्थळांची अतिक्रमणे कढण्या करिता तसेच कर 
वसुली मोहीम मोठया प्रमाणावर राबविण्यात येण्याची शक्यता असुन सदर 
बाबत स्थानिक नागरीकांकडुन व लोकप्रतिनीधी कडुन विरोध होवुन कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

म.रा.वितरण कंपनीच्या वतीने शहरात वीज ग्राहकांकडुन होत असलेली 
वीज चोरी संदर्भात विघुत मीटर चेक करण्यात येत असल्यामुळे तसेच 
शहरात सध्या चालू असलेल्या भारनियमनामुळे नागरीकांमध्ये असंतोष 
आहे . 

औद्योगिक परिसरातील विविध कारखाने बंद आहेत . विविध कामगार 
संघटना व व्यवस्थापन यांच्यात पगार वाढ व इतर मागण्यासाठी वाद असुन 
कामगाराचे उपोषण/ द्वारसभा/ धरणे/निदर्शने/मोर्चे सारख्या आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
घेण्यात येतात . 

ऑटेरिक्षा , हेल्मेटसक्ती बाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 
वाहतुक शाखेची मोहीम चालु असुन त्यांचेकडुन दगडफेक, बंद , निदर्शने 
या सारखे आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे . 

औरंगाबाद शहरातील कचरा डेपोच्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्ष , 
संघटना व नागरिकांच्या वतीने कचरा डेपोस विरोध दर्शविला असुन 
भविष्यात सदर बाबत आंदोलने , धरणे, मोर्चे, निदर्शने करण्याची शक्यता 
आहे . 

मुस्लीम , बंजारा, धनगर व इतर समाजातर्फे आरक्षणाच्या मागणीसाठी 
औरंगाबाद शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलने व निदर्शने होण्याची 
शक्यता आहे. 


हा आदेश दिनांक | ०३ / २०१९ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आलेला आहे . 


औरंगाबाद , मार्च २०१ ९ 


उदय चौधरी 
जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद 


२ 


पोलीस उप - आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये 

आदेश 


आदेश 


, 


जा.क्र . विशा-५/ आदेश | औ.बाद / २०१९ / २७.- ज्या अर्थी माझे असे 
निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की , औरंगाबाद शहर पोलीस 
आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विविधे राजकीय पक्ष तसेच संघटना तर्फे 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून ३०-०५ , २०१९ : ज्येष्ठ ९-१५, शके १९ ४१ 


५०५ 


सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ति ही महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
१ ९ ५१ चे कलम १३५ अन्वये काररवाईस पात्र राहील . 

मी पुढे असेही नमुद करते की , सदरच्या आदेशाची नोंद ही कार्यालयीन 
राजपत्रात समाविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रातील दर्शनीय ठिकाणी चिटंकावून ध्वनिक्षेपकाद्वारे जाहीर करण्यांत 
येईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १५/ ०३ / २०१ ९ 
रोजी काढण्यात आला आहे . 
औरंगाबाद , १५ मार्च, २०१९ . 

डॉ . दिपाली धाटे घाडगे , 
पोलीस उप - आयुक्त , (मुख्यालय ) 

औरंगाबाद शहर . 


म.न.पा. औरंगाबाद यांचेकडुन औरंगाबाद लावण्यात आलेले अनधिकृत 
होडींग , बँनर्स हटविण्याची मोहीम सुरु करण्यात आलेली असुन त्यास 
काही पक्ष , संघटना नागरीकांकडून विरोध होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्लयाचे अनुषंगाने औरंगाबाद 
शहराते राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांकडून वेगवेगळ्या ठिकाणी 
आंदोलने व निदर्शने होण्याची शक्यता आहे . 

मा भारत निवडणुक आयोग नवी दिल्ली यांची दि . १०/ ०३/ २०१९ रोजी 
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व ४८ मतदार संघातुन लोकसभेचा सार्वजनिक 
निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे तसेच दिनांक १० मार्च २०१ ९ 
ते निवडणुकीची प्राक्रिया पुर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत भारत निवडणुक 
आयोगाने संपुर्ण महाराष्ट्रात आदर्श आचारसंहिता लागु केलेली आहे . 

वरील कारणामुळे कोणत्याही अनुचित प्रकार घडु नये आणि सार्वजनिक 
शांतता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी , महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) व (३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करुन मी . डॉ . दिपाली धाटे घाडगे , पोलीस उप 
आयुक्त , (मुख्यालय ) औरंगाबाद शहर असे आदेशीत करीत आहे की , 
औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ति 
व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याचे जवळपास कोणत्याही 
व्यक्ती. 

( १) शस्त्रे , सोटा , तलवार , भाले , दंडे, बंदुका , सुरे , काठया किंवा 
लाठया शारिरीक इजा करण्यासाठी इजा करण्यासाठी वापरता येईल 
अशी इतर कोणतीही वस्तु जवळ बाळगाणर नाही . 
( २) कोणतही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ सोबत बाळगणार नाही. 
( ३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडवयाची किंवा फेकावयाची 
साधने बाळगु नये, जमा करु नये किंवा तयार करणार नाही . 

( ४ ) कोणत्याही व्यक्तिची प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन 
करणार नाही. 

( ५ ) जाहीरपणे घोषणा करु नये, गाणेकिंवा त्यांचे ध्वनिमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनिक्षेपण करु नये. 

( ६ ) अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास 
धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी 
आवेशपुर्ण भाषणे करु नये, सोग अगर हावभाव करु नये , आणि चित्रे , 
चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तु तयार करु नये, 
त्याचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेस प्रसार करु नये . 

तसेच आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद 
पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तिंना सार्वजनिक 
ठिकाणी एकत्र जमण्यास , निदर्शने , धरणे , मोर्चा मिरवणुक काढण्यास 
मनाई करण्याचा आदेश देत आहे हा आदेश अत्यंविधी, विवाह समारंभ 
आणि कर्तव्यावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी , कर्मचारी किंवा शासकीय 
कर्मचारी तसेच पोलीस उपआयुक्त , सहाय्यक पोलीस अधिकारी, कर्मचारी 
किंवा शासकीय कर्मचारी तसेच पोलीस उपआयुक्त सहाय्यक पोलीस 
ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी नुसार घेतलेल्या कार्यक्रमांना 
हा आदेश लागु होणार नाही. 

सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक 
१७/ ०३/ २०१९ चे ००.०१ वाजे पासून ते दि . ३१/ ०३/ २०१९ चे २४.०० 
वाजेपावेतो लागु राहील . 


३ 
पोलीस उप- आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३३ ( एन ) अन्वये 

आदेश 
क्र . विशा-५ / आदेश/ औबाद/ २०१९ / ४४ :- ज्या अर्थी मा . भारत निवडणुक 
आयोग नवी दिल्ली यांनी दि . १० /०३/ २०१९ रोजी महाराष्ट्र राज्यातील 
सर्व ४८ मतदार संघातुन लोकसभेचा सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम 
जाहीर केलेला आहे तसेच दिनांक १० मार्च २०१९ ते निवडणुकीची प्रक्रिया 
पुर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत भारत निवडणूक आयोगाने संपुर्ण महाराष्ट्राकरिता 
आदर्श आचारसंहिता लागू केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सदरील निवडणुकीचे प्रचार मोहिमेच्या कालावधीत 
सर्व राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी तसेच निवडणूक लढविणारे उमेदवार आणि 
त्यांचे कार्यकर्ते आणि त्यांचे हितचिंतक यांनी वाहनावर ध्वनीक्षेपक 

बसवून 
मोठ्या आवाजातून प्रचार केल्यामुळे ध्वनीप्रदुषण होणे, सर्व सामान्य लोकांच्या 
जीवनातील शांततेस व स्वास्थ्यास बाधा पोहचविणे व उशिरा रात्रीपर्यंत 
ध्वनीक्षेपण चालू ठेवणे ईत्यादी बाबींवर निर्बंध घालण्याबाबत माझी खात्री 
झालेली आहे . 

त्याअर्थी मी , डॉ . दिपाली धाटे -घाडगे, पोलीस उप आयुक्त , मुख्यालय , 
औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३३ (एन ) 
मधीलप्राप्त अधिकारानुसार निवडणुकीच्या प्रचारासाठी ध्वनीक्षेपकाचा वापरावर 
खालीलप्रमाणे निर्बंध घालीत आहे . 

०१ ) ध्वनीक्षेपकाचा वापर संबंधित पोलीस अधिकारी यांचे परवानगी 
शिवाय करता येणार नाही 

०२) सकाळी ०६.०० वाजण्यापुर्वी आणि रात्री १०.०० वाजेनंतर कोणत्याही 
फिरत्या वाहनावर व कोणत्याही क्षेत्रात ध्वनीक्षेपाचा वापर करता येणार नाही . 

०३ ) सर्व राजकीय पक्ष आणि निवडणूक लढविणारे उमेदवार आणि 
इतर व्यक्ती यांनी निश्चित केलेल्या ठिकाणी ( Fixed Point ) ध्वनीक्षेकांचा 
वापर करावा व तत्ससंबंधी अशा ध्वनीक्षपकाचे वापरासंबंधीत घेतलेल्या 
परवानगीची माहिती जिल्हादंडाधिकारी, तथा निवडणुक निर्णय अधिकारी 
व संबंधित यंत्रणेस कळविणे बंधनकाराक राहील . हे आदेश दिनांक २० 
मार्च २०१९ पासून ते आचारसंहितेची 

मुदत 

संपेपर्यंत अमंलात राहतील . 
सर्व पो.स्टे प्रभारी अधिकारी, सर्व सहाय्यक पोलीस आयुक्त , सर्व 
पोलीस उप आयुक्त यांना सुचित करण्यात येते की , सदरचा प्रतिबंधक 
आदेश सर्व संबंधितांना वैयक्तिक रित्या बजावणे शक्य नसल्याने व त्यांना 


५०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून ३०-०५ , २०१९ : ज्येष्ठ ९ -१५ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अवगत करणे आवश्यक असल्याने आपण सदर प्रतिबंधात्मक आदेशास 
प्रसिध्दी माध्यमे , सर्व पोलीस ठाणे , पोलीस अधिकारी कार्यालय , छावणी 
मंडळ, महानगर पालिका, मध्यवर्ती बसस्थानक , रेल्वेस्टेशन, मुख्य बाजारपेठा 
सार्वजनिक वाचनालये इत्यादी महत्वाच्या ठिकाणच्या सुचना फलकावर 
चिटकावुन प्रसिध्दी द्यावी . त्याचप्रमाणे पोलीस अधिकारी यांनी महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम १६३ प्रमाणे कार्यवाही करावी. 

सदर आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १९ / ०३ / २०१९ 
रोजी औरंगाबाद येथे जारी करण्यात आला आहे. 
औरंगाबाद , १९ मार्च, २०१ ९ . 

डॉ . दिपाली धाटे- घाडगे 
पोलीस उप - आयुक्त , मुख्यालय , 

औरंगाबाद शहर. 


४ 


पोलीस उप - आयुक्त यांजकडून 
भारत निवडणूक आयोगाच्या , नवी दिल्ली यांचे आदेशान्वये 
मुद्रणावरील लोकसभा सार्वत्रीक निवडणुक २०१९ बॅनर्स , पोस्टर्सवर 

निर्बध व अवलंबावयाच्या कार्यपध्दती बाबत . 
लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १ ९ ५१ मधील कलम १२७ ( अ ) अन्वये 

आदेश 
क्र .विशा-५ / आदेश / औबाद / २०१९ / ४५.- ज्या अर्थी मा.भारत निवडणुक 
आयोग नवी दिल्ली यांनी दि . १० /०३/ २०१ ९ रोजी महाराष्ट्र राज्यातील 
सर्व ४८ मतदार संघातुन लोकसभेचा सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम 
जाहीर केलेला आहे . तसेच दिनांक १० मार्च २०१ ९ ते निवडणुकीची प्रक्रिया 
पुर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत भारत निवडणुक आयोगाने संपुर्ण महाराष्ट्राकरिता 
आदर्श आचारसंहिता 

लागू 

केली आहे. 
त्याअर्थी, मी , डॉ . दिपाली धाटे- घाडगे, पोलीस उप आयुक्त , मुख्यालय , 
औरंगाबाद शहर लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १ ९ ५१ मधील कलम १२७ अ 
मधील प्राप्ते अधिकारानुसार निवडणुकीच्या कालावधीत बॅनरर्स , पोस्टर्स व 
इतर छपाई करण्यास दि .२० / ०३/ २०१ ९ ते आचारसंहिता संपेपर्यंत खालील 
प्रमाणे निर्बंध घालीत आहे . 

१ ) कोणीही व्यक्ती, कोणतीही अशी निवडणूक पुस्तिका किंवा पोस्टर व 
ज्याच्या मुखपृष्ठावर 

त्याचे मुद्रणालय , 

किंवा प्रकाशकाचे नांव , पत्ता नाही 
असे मुद्रण ( छपाई ) करणार नाही किंवा छपाई किंवा प्रकाशन करणार 
नाही . परंतु मुद्रण करुन घेण्याऱ्या व्यक्तीने त्याला व्यक्तीशः ओळखत 
असलेल्या दोन व्यक्तींच्या स्वाक्षरीने विहीत नमुन्यामध्ये ( Appendix A ) 
अर्ज मुद्रण आस्थापनेला दोन प्रतिमध्ये सादर केल्यास अशा प्रकाशनाला/ 
छपाईला खालील अटी व शर्तीच्या अधिनराहुन मान्यात देता येणार आहे. 

१. मुद्रण आस्थापनानी सर्व प्रकाशनावर नांव , पत्ता , छापण्यात येत 
असलेल्या निवडणूक पुस्तिका, पोस्टरवर छापण्यात यावे. 

२. प्रिटींग प्रक्रियेत छापील निवडणूक पुस्तिका, पोस्टरच्या ०३ प्रती 
घोषणापत्र प्रकाशनाच्या ०३ दिवसांत अधिनियम १२७- A ( २ ) अन्वये सादर 
करणे बंधनकारक राहील . 

३. प्रकाशकानी ४ प्रतीत प्रिंटिंग मटेरिअल घोषणापत्रासहित प्रिंटिंग 
करावयाच्या ०३ दिवसांच्या तर या कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक 
राहील 

४. तसेच प्रिंटिंग मटेरिअलच्या किती प्रती छापण्यात आल्यो याबाबतची 
माहिती सादर करतील व त्याची अदा करावयाची किंमत इ . मा.भारत 


निवडणूक अधिकार, यांचे नमुना Appendix B मध्ये भरुन या कार्यालयात 
सादर करणे बंधनकारक राहील . 

५. वरील प्रमाणे मुद्रण राज्यस्तरीय असल्यास त्यांची एक मा . मुख्य 
निवडणुक अधिकारी , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांना छपाई केल्याच्या ३ 
दिवसांच्या आत सादर करणे बंधनकारक राहील. 

६. जर वरील प्रमाणे मुद्रण जिल्हास्तरीय असल्यास त्याची एक प्रत 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी छपाई केल्याच्या ३ 
दिवसांच्या आत सादर करणे बंधनकारक राहील . 

७. मुद्रण करण्यात आलेल्या दस्तऐवजाची एक प्रत नंतर कोणतीही 
व्यक्ती छपाई /मुद्रण /प्रकाशन आस्थापना निवडणूकीशी संबंधी पत्रके , पोस्टर्स , 
बॅनर्स , व इतर साहित्य छपाई/मुद्रीण /प्रकाशित करणार नाही परंतु छपाई/ 
मुद्रीत / प्रकशित करावयाची असल्यास संबंधीत प्रकाशत आस्थापनेस वरील 
प्रमाणे अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील . 

४ ) जो कोणी उपरोक्त अटी व शर्तीचे उल्लंघन करेल तो ०६ महिन्यापर्यंत 
च्या कालावधीसाठी शिक्षेस पात्र असेल किंवा रु २००० पर्यंत दंड असेल किंवा 
दोन्हीस पात्र राहील तसेच सदर तरतुदीनुसारे संबंधित उल्लंघन करणाऱ्या 
प्रकाशकांवर परवाना रद्द करण्याबाबातची कारवाई करण्यांत येईल . 

४.१ प्रिंटीग प्रेसमध्ये छापण्यात आलेले निवडणूक पुस्तिका पोस्टर 
प्रिंटरकडून प्राप्ते होताच आपण वर नमुद अधिनियमाचे पालन केलेकिंवा 
कसे याबाबत तपासणी करण्यात ठवतील करण्यात येईल . संबंधित प्रकाशीत 
नियमानुसार केलेल्या ०१ प्रती त्याच्या कार्यालयात ठेवतील जेणेकरुन 
राजकीय पत्र उमेदवार/ सहकारी हे नियमाचे पालन केल्याबाबत तपासणी 
करता येईल. 

४.२ मा भारत निवडणुक आयोगाच्या सुचनांचे उल्लघंन झाल्यास पुस्तिका, 
पोस्टरची तपासणी करुन अधिनियम १२७ -A अन्वये कार्यवाही करण्यांत येईल . 

सर्व पो.स्टे . प्रभारी अधिकारी सर्व सहाय्यक पोलीस आयुक्त सर्व 
पोलीस उप आयुक्त यांना सुचित करण्यात येते की , सदरचा प्रतिबंधक 
आदेश सर्व संबंधितानां वैयक्तिक रित्या बजावणे शक्य नसल्याने व त्यांना 
अवगत करणे आवश्यक असल्याने आपण सदर प्रतिबंधात्मक आदेशास 
प्रसिध्दी माध्यये , सर्व पोलीस ठाणे, पोलीस अधिकारी कार्यालय , छावणी 
मंडळ , महानगर पालिका, मध्यवर्ती बसस्थानक , रेल्वेस्टेशन ,मुख्य बाजारपेठा , 
सार्वजनिक वाचनालये इत्यादी महत्वाच्या ठिकाणच्या सुचना फलकावर 
चिटकावुन प्रसिध्दी द्यावी त्याप्रमाणे पोलीस अधिकारी यांनी महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम १६३ प्रमाणे कार्यवाही करावी . 

सदर आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १९ / ०३/ २०१ ९ 
रोजी औरंगाबाद येथे जारी करण्यात आला आहे . 
औरंगाबाद , १९ मार्च, २०१ ९ . 

डॉ . दिपाली धाटे घाडगे , 
पोलीस उप - आयुक्त , ( मुख्यालय ) 

औरंगाबाद शहर 


५ 
पोलीस उप- आयुक्त यांजकडून 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता सन १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये 

आदेश 
क्र . विशा-५/ आदेश / औबाद/ २०१९ / ४६ :- ज्या अर्थी मा . भारत निवडणुक 
आयोग नवी दिल्ली यांनी दि . १०/ ०३/ २०१९ रोजी महाराष्ट्र राज्यातील 
सर्व ४८ मतदार संघातुन लोकसभेचा सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून ३०-०५ , २०१९ : ज्येष्ठ ९-१५ , शके १९ ४१ 


५०७ 


शहर पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालय , 
सर्व शासकीय व निमशासकीय विश्रामगृहे यांचे आवारामध्ये कोणत्याही 
राजकीय पक्षांनी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी, 
त्यांच्या हितचिंतकांनी सभा घेणे , सदरील आवाराचा वापर राजकीय कामासाठी 
करणे किंवा रॅली काढणे , निवडणूक संबंधाने पोस्टर्स , बॅनर्स , पॉम्प्लेट , 
कट आऊटस , पेन्टींग्स , होडींग्ज लावणे, तसेच निवडणूक विषयक घोषवाक्य 
लिहणे किंवा सदरील आवारात निवडणूक विषयक घोषणा देणे किंवा 
मतदाराला प्रलोभन दाखविणे आणि निवडणुकीच्या कामात बाधा निर्माण 
होईल अशी कृती करणे, इत्यादी बाबींवर तात्काळ निबंध घालण्याची गरज 
असल्यबाबत माझी खात्री झालेली आहे . 


त्याअर्थी मी , डॉ . दिपाली धाटे - घाडगे, पोलीस उप आयुक्त , मुख्यालय , 
औरंगाबाद शहर फौजदारी प्रक्रिया संहीता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये 
मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करुन या आदेशाद्वारे वरील ठिकाणी वरील 
प्रमाणे कृती करण्यास दिनांक २०/०३/ २०१९ पासून ते आचार संहिता 
संपेपर्यंत निर्बंध घालीत आहे. 


जाहीर केलेला आहे . तसेच दिनांक १० मार्च २०१ ९ ते निवडणुकीची प्रक्रिया 
पुर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत भारत निवडणूक आयोगाने संपुर्ण महाराष्ट्राकरिता 
आदर्श आचारसंहिता लागू केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, मा . निवडणूक आयोगाकडून पत्र क्रमांक ४३७/ ६/ 
ईएस/ ०३/ ९ ४/ एमसीएस / ८१७५ , दि .४/ १०/ १ ९९ ४ अन्वये निवडणूक 
आचारसंहितेच्या कालावधीत आचारसंहितेचा भंग होऊ नये तसेच शांततेत 
निवडणूक पार पाडण्याच्या दृष्टिकोनातून राजकीय पक्षाने , निवडणूक 
लढविणाऱ्या उमेदवाराने ,किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी किंवा त्यांच्या हितचिंतकांनी 
मुद्रणालयाच्या सर्व माध्यामाद्वारे छपाई करणाऱ्या मालकाने , तसेच प्रकाशकांनी 
नमुना मतपत्रिका छापतांना खालील बाबींवर निर्बंध घालण्याची गरज असल्याची 
माझी खात्री झालेली आहे . 

१ ) उमेदवाराचेनाव व त्यांना नेमून देण्यात आलेली चिन्ह छापणे . 
२) नमूना मतपत्रिकेसाठी आयोगाने निश्चित केल्याप्रमाणे कागद वापरणे . 
३ ) आयोगाने निश्चित केलेल्या कागदाच्या आकारामध्ये नमुना मतपत्रिका 

छापणे . 
त्याअर्थी मी , डॉ . दिपाली धाटे - घाडगे , पोलीस उप आयुक्त , मुख्यालय , 
औरंगाबाद शहर फौजदारी प्रक्रिया संहीता १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये 
मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करुन या आदेशद्वारे वरील प्रमाणे कृती 
करण्यास दिनांक २० / ३/ २०१९ पासून ते आचार संहीता संपेपर्यंत निबंध 
घातलेला आहे . 
सर्व पो.स्टे प्रभारी अधिकारी , सर्व सहाय्यक पोलीस 

आयुक्त , 

सर्व 
पोलीस उप आयुक्त यांना सुचित करण्यात येते की , सदरचा प्रतिबंधक 
आदेश सर्व संबंधितांना वैयक्तिक रित्या बजावणे शक्य नसल्याने व त्यांना 
अवगत करणे आवश्यक असल्याने आपण सदर प्रतिबंधात्मक आदेशास 
प्रसिध्दी माध्यमे , सर्व पोलीस ठाणे , पोलीस अधिकारी कार्यालय, छावणी 
मंडळ , महानगर पालिका, मध्यवर्ती बसस्थानक, रेल्वेस्टेशन, मुख्य बाजारपेठा , 
सार्वजनिक वाचनालये इत्यादी महत्वाच्या ठिकाणच्या सुचना फलकावर 
चिटकावुन प्रसिध्दी द्यावी . त्याचप्रमाणे पोलीस अधिकारी यांनी महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम १६३ प्रमाणे कार्यवाही करावी . 

सदर आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १ ९/ ०३/ २०१ ९ 
रोजी औरंगाबाद येथे जारी करण्यात आला आहे 
औरंगाबाद , १९ मार्च, २०१ ९ . 

डॉ . दिपाली धाटे- घाडगे 


सर्व पो.स्टे प्रभारी अधिकारी , सर्व सहाय्यक पोलीस आयुक्त, सर्व 
पोलीस उप आयुक्त यांना सुचित करण्यात येते की , सदरचा प्रतिबंधक 
आदेश सर्व संबंधितांना वैयक्तिक रित्या बजावणे शक्य नसल्याने व त्यांना 
अवगत करणे आवश्यक असल्याने आपण सदर प्रतिबंधात्मक आदेशास 
प्रसिध्दी माध्यमे , सर्व पोलीस ठाणे , पोलीस अधिकारी कार्यालय , छावणी 
मंडळ , महानगर पालिका, मध्यवर्ती बसस्थानक , रेल्वेस्टेशन , मुख्य बाजारपेठा , 
सार्वजनिक वाचनालये इत्यादी महत्वाच्या ठिकाणच्या सुचना फलकावर 
चिटकावुन प्रसिध्दी द्यावी . त्याचप्रमाणे पोलीस अधिकारी यांनी महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम १६३ प्रमाणे कार्यवाही करावी. 


सदर आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १ ९/ ०३ / २०१ ९ 
रोजी औरंगाबाद येथे जारी करण्यात आला आहे. 


औरंगाबाद , १९ मार्च, २०१९ . 


डॉ . दिपाली धाटे- घाडगे 
पोलीस उप - आयुक्त , मुख्यालय , 

औरंगाबाद शहर . 


७ 


पोलीस उप- आयुक्त , मुख्यालय , 

औरंगाबाद शहर . 


६ 
पोलीस उप- आयुक्त यांजकडून 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता सन १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये 

आदेश 
क्र . विशा-५/ आदेश/ औबाद/ २०१९ / ५४ :- ज्या अर्थी मा . भारत निवडणुक 
आयोग नवी दिल्ली यांनी दि . १० / ०३/ २०१९ रोजी महाराष्ट्र राज्यातील 
सर्व ४८ मतदार संघातुन लोकसभेचा सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम 
जाहीर केलेला आहे तसेच दिनांक १० मार्च २०१९ ते निवडणुकीची प्रक्रिया 
पुर्णहोण्याच्या दिनांकापर्यंत भारत निवडणूक आयोगाने संपुर्ण महाराष्ट्राकरिता 
आदर्श आचारसंहिता लागू केली आहे . 

निवडणूक आचार सहिंतेच्या कालावधीत आचार संहितेचा भंग होऊ 
नये तसेच शांततेत निवडणूक पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून औरंगाबाद 


पोलीस आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३६ अन्वये 

आदेश 
क्र . विशा-५ / लोकसभा /निवडणूक / २०१९ / ५५ : ज्या अर्थी पोलीस 
निरीक्षक , विशेषशाखा , औरंगाबाद शहर यांनी माझ्या निदर्शनास आणून 
दिले आहे की , दिनांक १०/ ०३/ २०१ ९ ते २३ / ०५/ २०१९ या कालावधीत 
लोकसभा -२०१९ ची निवडणूक होणार असल्याने दरम्यानच्या काळात 
निवडणूक संबंधाने राजकीय नेते व इतर संघटना या सार्वजनिक ठिकाणी 
बैठका , प्रचार सभा , प्रचार फेरी इत्यादी कार्यक्रम आयोजीत करतात . अशा 
वेळी पोलीस आयुक्तालय, औरंगाबाद कार्यक्षेत्रात वरील नमूद कार्यक्रमाच्या 
वेळी नियमन व नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व पोलीस ठाणे तसेच सर्व शाखा 
चे प्रभारी अधिकारी , सर्व सहाय्यक पोलीस आयुक्त, सर्व पोलीस उप 
आयुक्त यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३६ अन्वये 
अधिकार प्रदान करणे गरजेचे आहे. 


५०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून ३०-०५, २०१ ९ : ज्येष्ठ ९-१५, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


तसेच फौजदारी प्रक्रियासंहिता -१ ९ ७३ चे कलम -१४४ ( १ )( ३ ), महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे ३७ ( १)(३ ), ३३ ( एन ) आणि लोकप्रतिनिधी 
अधिनियम १९ ५१ मधील कलम -१२७ ( अ) प्रमाणे निवडणुकीच्या काळात 
प्रतिबंध घालण्यात येणार मनाई आदेश मा . पोलीस आयुक्त यांचे वतिने 
पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), औरंगाबाद शहर यांना असे आदेश 
निर्गमित करण्यासाठी अधिकार प्रदान करणे गरजेचे आहे. 

त्याअर्थी मी , चिरंजीव प्रसाद , पोलीस आयुक्त , औरंगाबाद महाराष्ट्र 
पोलिस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३६ मधील प्राप्त अधिकारान्वयेचे अधिकार 
पोलीस 

आयुक्तालय , औरंगाबादचे कार्यक्षेत्रातील सर्व पोलीस ठाणे तसेच 
सर्व शाखा चे प्रभारी अधिकारी , सर्व सहाय्यक पोलीस आयुक्त , सर्व 
पोलीस उप आयुक्त यांना दिनांक २० /०३/२०१९ चे ००.०१ ते दिनांक २७/ 
०५ / २०१ ९ चे २४.०० या कालावधी करिता प्रदान करण्यात येत आहे .. 

माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १९/ ०३/ २०१९ रोजी आदेश 
पारित करीत आहे . 
औरंगाबाद , १ ९ मार्च, २०१ ९ . 

चिरंजीव प्रसाद, 
पोलीस आयुक्त , मुख्यालय , 

औरंगाबाद शहर . 


७. लोकसभा निवडणूक २०१ ९ संदर्भाने विविध राजकीय पक्षाकडून सभा , 
बैठका, मेळावे आयोजीत करण्यात येत आहेत . 
८. मुस्लीम , धनगर व मातंग समाजाच्या वतीने आरक्षण मिळावे या व इतर 
मागण्यासाठी त्यांचेकडून आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

तसेच विविध पक्ष संघटना, पक्ष यांच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी 
मोर्चे, धरणे , संप , शेतकरी आत्महत्या या कारणामुळे अचानकपणे आंदोलन 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आंदोलनात्मक कार्यक्रम , धार्मीक 
सण/ उत्सव , जिल्यात शांततेत पार पाडण्या करीता तसेच कायदा व 
सुव्यवस्था अबाधीत राखण्यासाठी दिनांक ९/ ३/२०१ ९ रोजीचे ०६.०० ते दि . 
२३/ ०३/ २०१९ रोजीचे २४.०० वाजे . पावेतो ( दोन्ही दिवस धरुन) महाराष्ट 
पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३१ ( १ ) प्रमाणे शस्त्र बंदी व ३७ ( ३ ) 
प्रमाणे जमाव बंदी आदेश संपुर्ण उस्मानाबाद जिल्ह्यात जारी होणयाकरीता 
विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ ( १९ ५१ चा अधिनियिम 
२२ ) चे कलम ३७ ( १ ) व (३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीचा वापर करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , याव्दारे 
असे आदेश देत आहे की , शासकीय कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या व्यक्ती खेरीज 
अन्य कोणत्याही व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणीकिंवा सडकेवर किंवा जवळपास 


: 


८ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) प्रमाणे बंदी 

आदेश 
क्रमांक -२०१७/ एमएजी-३ /सीआर- ७.- ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचे गोपनिय पत्र जा.क्र . जिविशा/ जमावबंदी आदेश 
१२६५ / २०१९ उस्मानाबाद दि . ८ / ३ / २०१ ९ अन्वये उस्मानाबाद जिल्ह्यात 
खालील प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित असल्याचे कळविले आहे . 
१. मौजे कानेगांव ता . लोहारा येथील चालु असलेल्या वादावरुन सवर्ण व 
दलित समाजामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 
२. दिनांक २१/ ०२ / २०१९ रोजी पासून उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परिक्षा 
( १२ वी ) व दिनांक १/३/ २०१९ रोजी पासून माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
परिक्षा ( १० वी ) परिक्षा उस्मानाबाद जिल्ह्यात संपन्न होत आहे . 
३. दिनांक १६/३ / २०१ ९ ते २१ /३ / २०१९ पावेतो परंडा येथील खाजा बद्रोद्दीन 
निश्चिती दर्गा ऊर्स साजरा होणार आहे. 
४. दिनांक २०/ ३/ २०१९ रोजी होळी, दि . २१/ ३/ २०१९ रोजी धुलीवंदन व 
दि . २३/ ३/ २०१ ९ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (तिथीनुसार) व 
दि . २५/ ३/ २०१९ रोजी रंगपंचमी हे सण / उत्सव उस्मानाबाद जिल्ह्यात 
सर्वत्र साजरे होणार आहेत . 
५. दिनांक २०/ ३/ २०१९ ते दि . २९ / ३/ २०१९ या कालावधीत प्रॉपर उस्मानाबाद 
येथे हजरत खॉजा शम्सोद्दीन गाजी दर्गा ऊर्स संपन्न होणार आहे . 
६. उस्मानाबाद जिल्ह्यात पर्जन्यमान कमी पडल्याने सध्या जनावराच्या 
चारा पाण्याचा तसेच सोयाबिनला योग्य भाव मिळावा व चारा छावण्या सुरु 
कराव्या या मागण्याकरीता राष्ट्रवादी काँग्रेस , काँग्रेस पक्ष व इतर पक्षाच्या 
वतीने विविध आंदोलने करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


१ ) शस्त्र , लाठया , काठया , बंदुका , तलवारी , चाकू , रिव्हॉल्वर इत्यादी 
जवळ बाळगता येणार नाहीत . 

२) ज्या शारिरीक इजा करणेस कारणीभूत ठरतील किंवा सहज 
बाळगता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगता येणार नाहीत . 

३) कोणतेही क्षार , द्रव पदार्थ, स्फोटके जवळ बाळगता येणार नाहीत . 

४ ) दगड , क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगता येणार 
नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत , वाहून नेता येणार नाहीत . 

५ ) कोणत्याही व्यक्तिस आवेशी भाषणे , अंगविक्षेप, विडंबनात्मक नकला 
करता येणार नाहीत . 

६ ) सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल अशी किंवा अराजकता 
माजेल अशी चित्रे , नकाशे, घोषणा फलके , चिन्हे किंवा अशी कोणतीही 
वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 

७) व्यक्तीचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे/ प्रतिमांचे प्रदर्शन करता येणार 
नाही . 

८ ) व्यक्ती किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दुखविण्याच्या उद्येशाने 
वाद्य वाजवणार नाहीत . सभा घेणार नाहीत . 

हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ११/ ०३/ २०१ ९ चे ०६.०० 
पासून ते दिनांक २३/ ०३/ २०१९ चे २४.०० वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस धरून ) 
अंमलात राहतील . 

आणखी असेही आदेश देत आहे की , सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेसाठी 
खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे . त्याअर्थी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम १ ९ ५१ ( १९ ५१ चा कायदा २२) चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३) प्रमाणे 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन, मी अपर 
जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , उस्मानाबाद जिल्हयाच्या कोणत्याही सडकेवर 
किंवा सार्वजनिक ठिकाणी एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना 
एकत्रित येण्यास किंवा मिरवणुका काढण्यास मनाई करीत आहे आणि 
असेही आदेशीत करीत आहे की , शासकीय कामावरील कोणतेही पोलीस 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून ३०-०५ , २०१ ९ : ज्येष्ठ ९ -१५ , शके १ ९ ४१ 


५० ९ 


अधिकारी, कर्मचारी किंवा शासनाचे अधिकारी , कर्मचारी, अंत्य यात्रा, 
धार्मिक कार्यक्रम यास हे आदेश लागू राहणार नाहीत . उक्त कालावधीत 
मिरवणुकांना / सभांना परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक , 
उपअधिक्षक , मंडळ पोलीस निरीक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक यांना राहतील . 

हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे संपुर्ण हद्दीपावेतो दि . ११/०३/ २०१९ चे 
०६.०० पासून ते दिनांक २३/०३/ २०१९ चे २४.०० वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस 
धरुन) अंमलात राहतील . 

हे आदेश आज दिनांक ११/०३/ २०१९ रोजी माझे सही व या कार्यालयाचे 
शिक्क्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 
उस्मानाबाद , ११ मार्च,चे , २०१ ९ 

राजेंद्र खंदारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, उस्मानाबाद . 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ ( १ ९ ५१ चा अधिनियिम २२ ) 
चे कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर 
करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , याव्दारे असे आदेश देत आहे 
की , शासकीय कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या व्यक्ती खेरीज अन्य कोणत्याही व्यक्तींना 
सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास : 

१) शस्त्र , लाठया , काठया ,बंदुका , तलवारी , चाकू , रिव्हॉल्वर इत्यादी 
जवळ बाळगता येणार नाहीत . 

२ ) ज्या शारिरीक इजा करणेस कारणीभूत ठरतील किंवा सहज 
बाळगता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगता येणार नाहीत . 

३) कोणतेही क्षार , द्रव पदार्थ , स्फोटके जवळ बाळगता येणार नाहीत . 

४ ) दगड , क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगता येणार 
नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत , वाहून 

नेता येणार नाहीत . 
५ ) कोणत्याही व्यक्तिस आवेशी भाषणे , अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला 
करता येणार नाहीत . 

६ ) सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल अशी किंवा अराजकता 
माजेल अशी चित्रे, नकाशे, घोषणा फलके , चिन्हे किंवा अशी कोणतीही 
वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 

७) व्यक्तीचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे/ प्रतिमाचे प्रदर्शन करता येणार 


- 


९ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) प्रमाणे बंदी 

आदेश 


नाही . 


क्रमांक -२०१७ /एमएजी-३ / सीआर- ७.- ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचे गोपनिय पत्र जा.क्र . जिविशा / जमावबंदी आदेश 
९ ३८ / २०१ ९ उस्मानाबाद दि . २० /०२/ २०१ ९ अन्वये उस्मानाबाद जिल्ह्यात 
खालील प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित असल्याचे कळविले आहे . 
१. मौजे कानेगांव ता . लोहारा येथील चालु असलेल्या वादावरुन सवर्ण व 
दलित समाजामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 
२. दिनांक २१/ ०२ / २०१९ रोजी पासून उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परिक्षा 
( १२ वी ) व दिनांक १/ ३/ २०१९ रोजी पासून माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
परिक्षा ( १० वी ) परिक्षा उस्मानाबाद जिल्ह्यात संपन्न होत आहे. 
३. उस्मानाबाद जिल्ह्यात पर्जन्यमान कमी पडल्याने सद्या जनावराच्या चारा 
पाण्याचा तसेच सोयाबिनला योग्य भाव मिळावा व चारा छावण्या सुरु 
कराव्या या मागण्याकरीता राष्ट्रवादी काँग्रेस , काँग्रेस पक्ष व इतर पक्षाच्या 
वतीने विविध आंदोलने करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
४. लोकसभा निवडणूक २०१९ संदर्भाने विविध राजकीय पक्षाकडून सभा , 
बैठका, मळावे आयोजीत करण्यात येत आहेत . 
५. मुस्लीम , धनगर समाजाच्या वतीने आरक्षण मिळावे या व इतर मागण्यासाठी 
त्यांचेकडून आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
६. राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस पक्षाच्या वतीने पेट्रोल , डिझेल दर वाढीच्या 
अनुषंगाने अचानकपणे आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

तसेच विविध पक्ष संघटना यांच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी 
मोर्चे, धरणे, संप, शेतकरी आत्महत्या या कारणामुळे अचानकपणे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम , धार्मीक सण / उत्सव , जिल्यात शांततेत पार पाडण्या करीता 
तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्यासाठी दिनांक २१/ ०२/ २०१९ 
रोजीचे ०६.०० ते दि . ७/०३/ २०१९ रोजीचे २४.०० वाजे . पावेतो ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) प्रमाणे 
शस्त्र बंदी व ३७ ( ३) प्रमाणे जमाव बंदी आदेश संपुर्ण उस्मानाबाद जिल्ह्यात 
जारी होणयाकरीता विनंती केली आहे . 


८ ) व्यक्ती किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दुखविण्याच्या उद्येशाने 
वाद्य वाजवणार नाहीत. सभा घेणार नाहीत . 

हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक २१ / ०२ / २०१ ९ चे ०६.०० 
पासून ते दिनांक ७/ ०३/ २०१९ चे २४.०० वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस धरून ) 
अंमलात राहतील . 

आणखी असेही आदेश देत आहे , की सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेसाठी 
खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे . त्याअर्थी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम १ ९ ५१ ( १ ९ ५१ चा कायदा २२ ) चे कलम ३७ ( १) व ( ३) प्रमाणे 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , 
जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , उस्मानाबाद जिल्हयाच्या कोणत्याही सडकेवर 
किंवा सार्वजनिक ठिकाणी एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना 
एकत्रित येण्यास किंवा मिरवणुका काढण्यास मनाई करीत आहे आणि 
असेही आदेशीत करीत आहे की , शासकीय कामावरील कोणतेही पोलीस 
अधिकारी , कर्मचारी किंवा शासनाचे अधिकारी, कर्मचारी , अंत्य यात्रा, 
धार्मिक कार्यक्रम यास हे आदेश लागू राहणार नाहीत . उक्त कालावधीत 
मिरवणुकांना / सभांना परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक , 
उपअधिक्षक , मंडळ पोलीस निरीक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक यांना राहतील . 


मी अपर 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे संपुर्ण हद्दीपावेतो दि . २१/ ०२/ २०१९ चे 
०६.०० पासून ते दिनांक ७/०३/ २०१ ९ चे २४.०० वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) अंमलात राहतील . 


हे आदेश आज दिनांक २० / ०३ / २०१९ रोजी माझे सही व या कार्यालयाचे 
शिक्क्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 


उस्मानाबाद , २० फेब्रुवारी, २०१ ९. 

राजेंद्र खंदारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद . 


५१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून ३०-०५ , २०१९ : ज्येष्ठ ९ -१५ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


१० 


११ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा:- १.श्री.एम.टी.बिलाल, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा.क्र .८ ९ २/ १९ , दिनांक ३० मार्च, २०१ ९ , अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 


पहा:- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि /( प्रशा)/ १८७५ / १९ , 
दिनांक १२ मार्च, २०१९ . 

२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि/ ( प्रशा)/ २२०० / १९ , दिनांक 
२० मार्च २०१ ९ . 

३. श्री.यु.पी.कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उमरगा 
यांचे पत्र जा.क्र .७६६/ १९ , दिनांक २७ मार्च, २०१९ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 


क्र.काव्यावि /(प्रशा )/ २४३०/ २०१९:- श्री.यु.पी.कुलकर्णी, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उमरगा 
यांची दिनांक ११ मार्च, २०१९ ते दिनांक २६ मार्च २०१ ९ या ( १६ ) सोळा 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१, मधील 
नियम -५० नुसार ,कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.यु.पी.कुलकर्णी, हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उमरगा म्हणून काम 
पहात आहेत . 


क्र.काव्यावि/(प्रशा)/ २४३१/ २०१९:- श्री.एम.टी.बिलाल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , उमरगा यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक ०३ एप्रिल , २०१९ रोजीपासून ते दिनांक ०९ एप्रिल , 
२०१९ रोजी पर्यंतचा ( ०६ ) सहा दिवसांचा कार्यभार हा श्री.ए.डी.पाटील , २ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यादंडाधिकारी, प्र.वर्ग , उमरगा 
यांनी सांभाळण्यास दिलेली सहमती विचारात घेता श्री.एम.टी.बिलाल , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, व न्ययायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , उमरगा यांची 
दिनांक ०३ एप्रिल, २०१९ ते दिनांक ०५ एप्रिल २०१ ९ या ( ३ ) तीन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील 
नियम -५० नुसार ,(रजेपुढील दिनांक ०६ एप्रिल , २०१९ ते दिनांक ८ एप्रिल 
२०१९ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , 
दिनांक ०२ एप्रिल , २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
०९ एप्रिल २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळे पुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एम.टी.बिलाल, हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी ,प्र.वर्ग, उमरगा म्हणून काम 
पहातील 


जर श्री.यु.पी.कुलकर्णी हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उमरगा 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 
श्री.यु.पी.कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उमरगा यांच्या न्यायालयाच्या संदर्भीय आदेश 
क्र .०१ अन्वये दिनांक ११ मार्च,२०१ ९ ते दिनांक २० मार्च,२०१९ रोजीचा 
आणि दिनांक २५ व २६ मार्च, २०१९ रोजीचा कार्यभार हा श्रीमती 
ए.एन.नावंदर ,२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उमरगा यांनी पाहिला . 


जर श्री.एम.टी.बिलाल हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी,प्र.वर्ग , उमरगा म्हणुन 
कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


श्री.यु.पी.कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उमरगा यांच्या न्यायालयाचा संदर्भीय आदेश क्र .०२ 
अन्वये दिनांक २१ व २२ मार्च,२०१९ रोजीचा कार्यभार हा 
श्री.एन.के.करंडे,दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांनी आणि 
दिनांक २३ व २४ मार्च २०१ ९ रोजीचा कार्यभार हा श्री.व्ही.बी.घाडगे , ६ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी पाहिला. 


श्री.एम.टी.बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी ,प्र.वर्ग, उमरगा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.ए.डी.पाटील, २ रे सह 
दिवाणी न्याधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उमरगा यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो. 
उस्मानाबाद , ३० मार्च, २०१ ९ 


, 


उस्मानाबाद , ३० मार्च, २०१९ 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून ३०-०५, २०१९ : ज्येष्ठ ९ -१५ , शके १ ९ ४१ 


५११ 


१२ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- १) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई पत्र क्र . एक्स -०२०२ /२००१ दिनांक १८/१२/२००० . 

२ ) मा . उच्च न्यायलय , मुंबई पत्र क्र . एक्स ( सर्वसाधारण)-०२०२/२०१८१५२० . दिनांक १७ डिसेंबर , २०१८ . 


सुट्टयांची 

यादी सन २०१९ 
क्र ./ आस्था/ब-४/१६०५७/२०१८ :- दिवाणी नियम पुस्तिका १९ ८६ भाग १ च्या प्रकरण ३६ , परिच्छेद ६ ९९ आणि ७०२, अन्वये प्रदान करण्यास आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन आणि मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्र . एक्स -०२०२ / २००१ दिनांक १८/१२/२००० अन्वये निर्देशित केल्याप्रमाणे, मी उर्मिला 
एस . जोशी-फलके , प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परभणी सन २०१९ या वर्षाकरिता न्यायीक जिल्हा परभणी व दुय्यम न्यायालयांकरिता निम्नलिखित 
सुट्टया जाहीर करीत आहे . 


अ . क्र . 


सुट्टीचे नांव 


दिनांक आणि महिना 


वार 


१ 


उर्स -दर्गा- शरिफ ( स्थानिक ) 


०२-०२-२०१९ 


शनिवार 


२ 


छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती 


१ ९ - ०२-२०१९ 


मंगळवार 


३ 


महाशिवरात्री 


०४-०३-२०१९ 


सोमवार 


४ 


२१-०३-२०१९ 


गुरूवार 


धूलिवंदन 
गुढीपाडवा 


५ 


०६-०४-२०१९ 


शनिवार 


६ 


गुड फ्रायडे 


१ ९ - ०४-२०१९ 


शुक्रवार 


७ 


महाराष्ट्र दिन 


०१-०५-२०१९ 


बुधवार 


८ 


बुध्द पोर्णिमा 


१८-०५-२०१९ 


शनिवार 


९ 


रमजान ईद 


०५-०६-२०१९ 


बुधवार 


१० 


बकरी ईद 


१२-०८२०१९ 


सोमवार 


११ 


स्वातंत्र्य दिन 


१५-०८-२०१९ 


गुरूवार 


१२ 


३०-०८-२०१९ 


शुक्रवार 


१३ 


०२-०९ -२०१९ 


सोमवार 


१४ 


०६-०९ -२०१९ 


शुक्रवार 


पोळा ( स्थानिक ) 
श्रीगणेश चतुर्थी 
ज्येष्ठागौरी पूजन ( महालक्ष्मी) (स्थानिक ) 
मोहरम ( ताजिया ) 
अनंत चतुर्दुशी 
मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन (स्थानिक ) 


१५ 


१०-०९ -२०१९ 


मंगळवार 


१६ 


१२-०९ -२०१९ 


गुरूवार 


१७ 


१७-०९ -२०१९ 


मंगळवार 


१८ 


महात्मा गांधी जयंती 


०२-१०-२०१९ 


बुधवार 


१ ९ 


दसरा 


०८-१०-२०१९ 


मंगळवार 


२० 


दिपावली ( स्थानिक ) 


२५-१०-२०१९ 


शुक्रवार 


२१ 


२८-१०-२०१९ 


सोमवार 


दिपावली ( बलिप्रतिपदा ) 
दिपावली ( भाऊबीज ) 


२२ 


२ ९ - १०-२०१९ 


मंगळवार 


२३ 


दिपावली ( अतिरिक्त स्थानिक ) 


३०-१०-२०१९ 


बुधवार 


२४ 


दिपावली ( अतिरिक्त मा . उच्च न्यायालय ) 


३१-१०-२०१९ 


गुरूवार 


२५ 


ख्रिसमस 


२५-१२-२०१९ 


बुधवार 


५१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून ३०-०५, २०१९ : ज्येष्ठ ९ -१५ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


टिप :- निम्नलिखीत सण दुसरा शनिवार , चौथा शनिवार व रविवार या सुट्टीच्या दिवशी येत असल्याने या सणांसाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यांत 
आलेली नाही . 


अ . क्र . 


सुट्टीचे नांव 


दिनांक आणि महिना 


वार 


१ 


प्रजासत्ताक दिन 


२६-०१-२०१९ 


चौथा शनिवार 


२ 


श्रीराम नवमी 


१३-०४-२०१९ 


दुसरा 

शनिवार 


३ 


डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 


१४-०४-२०१९ 


रविवार 


४ 


दिपावली अमावस्या ( लक्ष्मीपुजन ) 


२७-१०-२०१९ 


रविवार 


५ 


ईद - ए -मिलाद 


१०-११-२०१९ 


रविवार 


भाग - ०२ 


उन्हाळी सुट्टी 

: - गुरूवार दिनांक ०२ मे , २०१९ ते रविवार ०२ जून, २०१९ ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
[Summer Vacation ] 


: - सामेवार दिनांक २३ डिसेंबर , २०१ ९ ते रविवार २९ डिसेंबर , २०१९ ( दोन्ही दिवस धरून ) 


हिवाळी सुट्टी 
[ Winter Vacation]] 


टिप :- १. परभणी जिल्ह्यातील सर्वदिवाणी व फौजदारी न्यायालये व त्यांची कार्यालय महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी बंद राहतील . 


२. रविवार व इतर सार्वजनिक सुट्टया वगळून परभणी जिल्ह्यातील सर्व न्यायालये व त्यांची कार्यालये उन्हाळी सुट्टयात चालु राहातील . 
३. मा . उच्च न्यायालय ( अपिल शाखा), मुंबई यांच्या निर्देशाप्रमाणे उपरोक्त सुट्टयामध्ये शेट्टी आयोग व मा . सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका 
क्र . १०२२/८ ९ ( सर्व भारतीय न्यायीक संघटना वि . भारत सरकार व इतर) मधील निर्देशाप्रमाणे सुट्टयामध्ये फेरबदल नजीकच्या काळात 
होण्याची शक्यता आहे . 


परभणी, दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ . 


उर्मिला एस . जोशी-फलके , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 

परभणी 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र .६ ] 


गुरुवार ते बुधवार मे / जून , ३०-०५ , २०१ ९ : ज्येष्ठ ०९-१५ , शके १९ ४१ 


[किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


परभणी शहर महानगरपालिका , परभणी 
पोटनिवडणुक - २०१९ 

नमुना - ०१ 
( पहा नियम ८ ) 

निवडणूकीची सुचना 
ज्या अर्थी मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र , मुंबई यांचे पत्र क्र.रानिआ / मनपा २०१९ /प्र.क्र .०३/ का .०५ दि .२४ मे २०१९ अन्वये परभणी शहर 
महानगरपालिका प्रभाग क्र .०३ ड व प्रभाग क्र .११ अ रिक्त जागेची पोटनिवडणुक २०१९ चा कार्यक्रम निश्चित केला आहे. त्या अर्थी मी रमेश पवार आयुक्त 
परभणी शहर महानगरपालिका परिशिष्ट अ रकाना क्र .०४ मधील प्रभागाचा (वार्डाचा) पोटनिवडणूकीचा कार्यक्रम खालील प्रमाणे जाहीर करीत आहे . 

महानगरपालिका रिक्त पदाच्या पोटनिवडणुका कार्यक्रम - जुन , २०१९ 


अ.क्र . 


टप्पे 


दिनांक 


१ 


महानगरपालिका आयुक्त यांनी निवडणूक कार्यक्रमाची सुचना शासन 

३० /०५ / २०१९ 
राजपत्र व स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिध्द करण्याची तारीख . 

( गुरुवार ) 
नामनिर्देशन पत्र राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या | ३० / ०५ / २०१९ ( गुरुवार ) सकाळी ११.०० ते ०६ / ०६/२०१९ 
वेबसाईटवर भरण्याकरिता उपलब्ध असण्याचा कालावधी . 

( गुरुवार ) दुपारी २.०० पर्यंत 
वरील नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्याचा कालावधी 

३० /०५/ २०१९ ( गुरुवार) ते ०६/ ०६/ २०१ ९ 

( गुरुवार ) ( सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० ) 
( रविवार दि .०२/ ०६/ २०१९ रोजी व बुधवार दि .०५/०६ / 
२०१९ या सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी नामनिर्देशनपत्र 

स्विकारण्यात येणार नाहीत ) 
नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 

०७/ ०६/ २०१९ ( शुक्रवार ) ( सकाळी ११.०० वाजल्या पासुन ) 

ठिकाण - परभणी शहर महानगरपालिका कार्यालय 


४ 


औ.भाग -१ अ - ५ 


२० 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून ३०-०५ , २०१९ : ज्येष्ठ ९-१५ , शके १९ ४१ 


२१ 


५ 


६ 


७ 


वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करण्याचा 

छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 
दिनांक 

ठिकाण - परभणी शहर महानगरपालिका कार्यालय 
उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 

१०/ ०६/ २०१९( सोमवार ) ( दुपारी ३.०० पर्यंत ) 

ठिकाण - परभणी शहर महानगरपालिका कार्यालय 
निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 

११/०६/ २०१९ (मंगळवार)( सकाळी ११.०० वाजल्या पासुन ) 

ठिकाण - परभणी शहर महानगरपालिका कार्यालय 
अंतिमरित्या निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करण्याचा 

११ / ०६/ २०१९ (मंगळवार ) 
दिनांक 

ठिकाण - परभणी शहर महानगरपालिका कार्यालय 
आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 

२३/ ०६/ २०१९ (रविवार ) 

( सकाळी ७.३० ते संध्याकाळी ५.३० पर्यंत ) 
मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 

२४/०६/ २०१ ९ ( सोमवार ) ( सकाळी १०.०० पासुन ) 


८ 


९ 


१० 


११ 


निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिध्द करणे 


२७/०६/ २०१९ ( गुरुवार ) पर्यंत 


तसेच मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र , मुंबई यांचेपत्र क्र.रानिआ/ मनपा २०१९/ प्र.क्र .०३/ का .०५ दि .२४ मे २०१९ अन्वये 
निवडणूक कार्यक्रमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही पार पाडण्यासाठी खालील तक्त्यातील परिशिष्ट अ रकाना क्र .२ मधील अधिकारी यांची 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या रकाना क्र .४ मधील वार्डाकरिता निवडणुक निर्णय अधिकारी म्हणुन नेमणुक केलेली आहे. तसेच रकाना क्र .३ 
मधील अधिका- यांची या प्रभागासाठी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणुन नेमणुक केलेली आहे . 


परिशिष्ट 


अ 


महानगरपालिका रिक्त पदाच्या पोटनिवडणुक - २०१९ 


अ.क्र . 


सहा. निवडणूक निर्णय 
अधिकारी यांचे नांव व पदनाम 


प्रभाग ( वार्ड ) क्रमांक 


कार्यालय 


१ 


निवडणूक निर्णय अधिकारी 
यांचे नांव व पदनाम 

२ 
श्रीमती . सुचिता शिंदे, 
उपविभागीय अधिकारी, परभणी 


३ 


४ 


५ 


१ 


३ ड 


| श्री विदयाचरण कडवकर 
तहसिलदार , परभणी 


परभणी शहर 
महानगरपालिका, परभणी 


११ अ 


: 


ठिकाण : परभणी . 
दिनांक : ३० /०५ / २०१९ 


(रमेश पवार ) 

आयुक्त 
परभणी शहर महानरपालिका . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . EDITOR DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


